जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, धुळे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ 
ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१, 
दि.०५/०४/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे पत्र क्र.धुपाप्रमंधु/आ-३/ 
६०३०/सन २०१९ दि.२२/१०/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या 


अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयातील 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) दि दि.०१/१०/२०१९ ते 


दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी “क्र. आय-०३, मुख्य 


लेखाशिर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, योजनांतर्गत योजना, (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (सहा) तापी पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक सांकेतांक ४७०१ एच पृ ७६-३” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश area निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि- 


२०१६/प्र.क्र.८ /१६/आ.पु.क., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१११८१४३३२२७७२७ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


S h iva| | rao A h | re Department 


Date: 2019.11.18 14:37:27 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
४. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे, 
५. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. क.अ., आ. (पुनर्रचना)कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१३८/१९)/मोप्र-१, 
दिनांक: १६/११/२०१९ चे सहपत्र. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या 

1 ae अधीक्षक अभियंता a 
2 उप अधीक्षक अभियंता १ 
३ सहाय्यक अभियंता श्रे-२/कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता ३ 
४ | मुख्य आरेखक १ 
4 सहायक आरेखक pa 
& अधीक्षक १ 
प्रथम लिपिक १ 

वरिष्ठ लिपिक ४ 

९ कनिष्ठ लिपिक ४ 
१० । टंकलेखक ३ 
११ | लघुलेखक (उ. श्रे.) pa 
१२ संगणक १ 
१३ «| नाईक Pa 
१४ । चौकीदार १ 
१५ । वाहन चालक १ 
१६ । शिपाई ३ 
एकूण 2 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


S h १/च] | rao Ah | re Department 


Date: 2019.11.18 14:37:52 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


